महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११७/प्र.क्र.३६/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: of जून, २०१८ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.३१.०३.२०१७ चे sear 


आदेश 


श्रीमती गितिका गि. परब, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 


“महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग” यांच्या अधिपत्याखालील राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, 
निर्मल भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई येथे तात्पुरत्या स्वरूपात आदेशाच्या दिनांकापासून of 
महिन्यांच्या कालावधीकरिता अथवा सदर पदावर सा.प्र.वि. शा.नि. क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन 
१२, दिनांक १७.१२.२०१६ अन्वये, शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती होईल यापैकी 
जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती परब, राज्य मुख्य सेवा 
हक्‍क आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई या कार्यालयात दिनांक ०२.०४.२०१७ पासून कार्यरत आहेत. 


सदर आदेशान्वये श्रीमती गितिका गि. परब, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सेवा 


“महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग” यांच्या अधिपत्याखालील राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, 
निर्मल भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन 
वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


31) 


श्रीमती परब ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या 
सेवेचा प्रारंभ होईल त्यानंतर दोन वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या मूळ 
विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 
जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकारी राखून ठेवील. 


जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


श्रीमती परब यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला SET आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११७/प्र.क्र.३६/१४-ब 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा ..इ) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट - दोन) मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्र.१८ तसेच कार्यासन क्र. १९ यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 

3. श्रीमती परब, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन 


क्र.१८ व कार्यासन क्र. १९ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१८४५२००८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government 1t Of Maharashtra, 
ou=G १९ 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्रीमती गितिका गि.परब, कक्ष अधिकारी, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त यांचे कार्यालय, निर्मळ भवन, 


२ रा मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 


प्रत माहिती व आवऱ्यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 


१) अपर मुख्य सचिव( सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (र.व.का.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा.राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, निर्मळ भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 

सह/उप सचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, निर्मळ भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉईंट, 
मुंबई. 

५) सह/ उप सचिव (आस्थापना /र.व OT), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

६) निवडनस्ती (कार्या-१४ब). 


AN AD 


) 
) 
) 
) 


° 


पृष्ठ २ पैकी २ 


